सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून 
मिळणा-या कर्जावरील १२% व्याजाचे प्रदान 
करणेबाबत - ATH सहकारी सूतगिरणी 
मर्या., सांगोले, जि. सोलापूर. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. सूतगि- ३३२१/प्र.क्र.१२ /टेक्स-१ (ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ जुले, २०२१. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण- १०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (अ), 
दि.११ जानेवारी, २०१७. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण- २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१० मे, २०१६. 
3) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि/८४६३/२०१९, दि.३.१२.२०१९. 
४) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि/११२८/२०२०, दि.२८.०२.२०२०. 
५) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि/३३०८/२०२०, दि.२५.०९.२०२०. 
६) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि//२०२०, दि.२७.११.२०२०. 
७ आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि/३००० चाती प्रस्ताव/५०९४/२०२०, 
दि.३१.१२.२०२०. 
८) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१/सूतगि/३००० चाती प्रस्ताव/१२४३/२०२१, 
दि.२४.२.२०२१. 
९) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 


शरा. टा. टा. ट्रा 


प्रस्तावना :- 
शासन निर्णय, सहकार, पणन व वदस्त्रोद्योगळ विभाग, क्र.धोरण-१०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (3, 


दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून / रा. स. वि. नि. कडून रु.३,०००/- 
प्रति चाती प्रमाणे ५ वर्षांच्या मुदतीसाठी कर्ज घेण्यास परवानगी देण्यात आली असून सदर कर्जावरील ५ वर्षांचे 
कमाल १२% पर्यंतचे व्याज शासन भरणार आहे. ज्या सहकारी सूतगिरण्यांनी यापूर्वी शासनाकडून घेतलेल्या 
बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केली आहे, अशाच सूतगिरण्या ह्या योजनेसाठी पात्र समजण्यात येतील. या शासन 
निर्णयास अनुसरुन शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., सांगोळे, जि. सोलापूर या या सूतगिरणीने सोलापूर 
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., सोलापूर व कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक, कोल्हापूर यांच्या सहभाग 
योजनेंतर्गत प्रती चाती रु.३०००/- प्रमाणे रु.१२९३.१२ लाख इतके कर्ज घेतले असून सदर कर्जावरील १२% 
प्रमाणे दि.१.७.२०१९ ते दि.३१.१२.२०२० या कालावधीतील अनुज्ञेय व्याजाचे प्रदान सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती 
सहकारी बँक लि., सोलापूर या बँकेस करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 


शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.धोरण-१०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (आओ), 
दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये शासनाने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या, 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३२१/प्र.क्र.१२ /टेक्स-१ (ब) 


सांगोळे, जि. सोलापूर या सहकारी सूतगिरणीने घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची १२% प्रमाणे जून, २०१९ पर्यंतची 
रु.१,७७,३४,५२६/- इतकी रक्‍कम सूतगिरणीस वितरीत करण्यात आली आहे. आता खालील तक्त्यात 
दर्शविल्यानुसार स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या बँकेला स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या दि.१.७.२०१९ ते ३१.१२.२०२० 
या कालावधीतील व्याजाच्या रु.१,४४,०६,६४०/- (रु.एक कोटी चव्वेचाळीस लाख सहा हजार Berl चाळीस 
फक्त) इतक्या रकमेचे प्रदान करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. या सूतगिरणीने थकित बिनव्याजी 
कर्जाची संपूर्ण परतफेड केल्याची खातरजमा करुन घेऊन सदर व्याजाचे प्रदान करण्यात येत आहे. 


सूतगिरणीचे | चात्यांची | बिनव्याजी कर्ज | चात्यांच्या १२% पर्यंतच्या ज्या खात्यात 
नाव संख्या | घेतले होते काय प्रमाणात व्याजाची रक्कम व | व्याजाची रक्‍कम 
? असल्यास कोणत्या व्याजाचा कालावधी जमा करावयाची 
त्याची परतफेड वित्तीय त्याचा तपशील 
केली आहे का? | संस्थेकडून / 
रा.स. वि. नि. 
कडून किती 
कर्ज घेतले 
आहे? व 
व्याजाचा दर 
1 १ | २ ३ 1 ४ | षु रि 
Shetkari ४३१०४ होय. रु.१२९३.१२ | 9. रु.२७,३७,८७२/- | State Bank of India 
1) रु.५,५०,४१,२९२ | लाख (दि.०१.०७.२०१९ ते | ९४१ पली, 
Maryadit, इतकी संपूर्ण सोलापूर दि.३०.०९.२०१९) 
Sangola, रक्‍कम परतफेड जिल्हा २.रु.२७,३३,६२१/- | Account No. 
Dist.Solapur 11087721237 


केली आहे. मध्यवर्ती (दि.०१.१०.२०१९ 
सहकारी बँक, | तेदि.३१.१२.२०१९) | IFSC Code - 
सोलापूरव । ३.रु.२३,२१,२३९/- EEO 
कोल्हापूर (दि.१.१.२०२० ते 
जिल्हा दि. ३१.३.२०२०) 
मध्यवर्ती बँक | ४. रु.२३,१६,९८८/- 
लि., कोल्हापूर (दि.१.४.२०२० ते 
यांच्या सहभाग दि.३०.६.२०२०) 
योजनेंतर्गत. । ५. रु.२३,४२,४९६/- 
व्याज दर - (दि.१.७.२०२० ते 
१२.५०% दि.३०.९.२०२०) 
६. रु.१९,५४,४२४/- 
(दि.१.१०.२०२० ते 
दि.३१.१२.२०२०) 
(एकूण रुपये एक कोटी AAAS लाख सहा हजार सहाशे | रु.१,४४,०६,६४०/-- 
चाळीस फक्त) 
२. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दि.१० मे, २०१६ मधील परिच्छेद- अ) 


नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे - 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३२१/प्र.क्र.१२ /टेक्स-१ (ब) 
१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- “२०४९ २५५१” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षात रु.२०००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. 
२) मंजूर निधी - “२०४९ २५५१” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात रु.२०००.०० लाख 
इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. सदर योजना ही अनिवार्य असून भारित स्वरुपाची आहे. 
३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे - लागू नाही. 
४) ज्या लेखाज्रीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षांतर्गत १ वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त 
देयक प्रलंबित नाही - लागू नाही. 
५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे रक्‍कम 
समायोजित करण्यांत आली आहे - लागू नाही. 
६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे - लागू 
नाही. 
७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेतल्याचा उल्लेख 
आदेशात असावा - लागू नाही. 
८) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेझ्ानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय 
मान्यतेत असावा - लागू नाही. 


९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी - लागू नाही. 


३. यासाठी होणारा खर्च “ मागणी क्र. व्ही-१, २०४९- व्याज प्रदाने, ०१ देशांतर्गत त्रच्णावरील व्याज, 
२००- देशांतर्गत इतर क्र्णांवरील व्याज (०२), इतर संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (०२) (०६) 
वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (अनिवार्य) (२०४९ २५५१)” भारित ४५- व्याज” या 


लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा . 


४. आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी होतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., सांगोळे, जि. सोलापूर या 
सूतगिरणीने वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जावरील यापुढील कालावधीसाठी देय होणा-या व्याज 
प्रदानाचा तिमाही अहवाल शासनास सादर करावा. 

ष्‌. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.१,४४,०६,६४०/-(रु. एक कोटी चव्वेचाळीस 
लाख सहा हजार सहाशे चाळीस फक्त) इतकी रक्‍कम aller व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत 


करुन उपरोक्त परिच्छेद-१ मधील तक्त्यातील स्तंभ क्र. मधील व्याजाची रक्कम स्तंभ क्र.६ मध्ये नमूद 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३२१/प्र.क्र.१२ /टेक्स-१ (ब) 
केलेल्या बँकेच्या खाते क्रमांकामध्ये RTGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता श्रीमती शि. 
दि. गायकवाड, कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्राळय विस्तार, 
मुंबई - ४०० ०३२ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, श्री. स. 
दि. खरात, उप सचिव (सूतगिरणी), (/०००९), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई 
-४०० ०३२ यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
६. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँकेस वितरीत केल्यानंतर आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी सदर रक्कम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित बँकेकडून प्राप्त करुन घ्यावे 
व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 
9. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.९ येथील दि.२४.०६.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ce सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७२९११४३२३२४०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


० 
Prasenjeet 
Karlekar acon erecta 


=Prasel 
Date: 2021.07.29 15:32:06 +05'30" 


(प्रसेनजीत कारलेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 


१) महालेखाकार, महाराष्ट्र- १ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 

२) मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 

६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) सहसंचालक, HST व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) अवर सचिव (कार्यासन १७ स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) शाखा व्यवस्थापक, सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., सांगोला शाखा, जि. सोलापूर. 
१२) कार्यकारी संचालक, शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., सांगोले, जि. सोलापूर. 

१३) कार्यासन अधिकारी, (रोख शाखा), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई (३ प्रती) 
१४ निवड नस्ती (टेक्स-१ (अ) / टेक्स-१ (ब). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


